सामान्य राज्य सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-ब मधील 
अधिकाऱ्यांची विनंती बदली- 
अधिक्षक व तत्सम 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : ईएसटी-३१२३/प्र.क्र.११२/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १३ जुले, २०२३. 
शासन आदेशा : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. सदर 
अधिनियमातील कलम ४ (४) (दोन) व कलम ४ (५) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
Mara लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्याची 
विनंतीवरुन बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत 
आहे. 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम व सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरची पदस्थापना 
क्र 
eal २ ३ 
णि श्री. सुभाष नारायण शिदे, अधीक्षक, शिक्षणा., माध्य., 
अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी (प्राथ), जि. प.औरंगाबाद जि.प., रायगड 
२ श्री. सुरेश हरसिंग जाधव, अधीक्षक,शिक्षणा.(प्राथ.), 
अधीक्षक, शिक्षणा. (माध्य.), जि. प. यवतमाळ जि. प. नांदेड 
३ | ait. सुरेश बळवंत वाघमोडे, अधीक्षक, जि. शि. व प्र. संस्था, 
अधीक्षक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे फलटण, जि. सातारा 
४ श्री. महेश श्रीरंग खामकर, शिक्षण निरीक्षक, पश्चिम विभाग, 
अधीक्षक, प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजना, जोगेश्वरी,बृहन्मुंबई 
गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय, पं.स. पनवेल, जि. रायगड 
५ | at. सचिन मुकुटराव मगर, अधीक्षक, शा.पो.आ पं. स. यावल, 
अधीक्षक, जि.शि. व प्र. सं., जि. परभणी जि. जळगाव 


२. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 
कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः ईएसटी-३१२३/प्र.क्र.११२/प्रशा-२ 


3. सदर शासन Sea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०७१३१५४१४१९३२१ असा आहे. हा शासन 
seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ned by VAY NIVRUTTI BHOSALE 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
ND SPORTS DEPARTMENT, 


VIJAY NIVRUTTI & 
BHOSALE i 

(विजय भोसले) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


09670065740077378/ १68 
WAY NIVRUTTI BHOSALE 


प्रत, 


-0 


आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व शिक्षण संचालक. 

संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचाळक 

संबंधित शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक/योजना) जिल्हा परिषद 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 


AD 


CC #N 


Cc 
ae 
ce VW आळ क. अकल . le 


८८४) 


प्रत माहितीस्तव 


१. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. सर्व सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


